मत्स्यद्योग विकास धोरण निश्चित 
करण्यासाठी समिती गठित 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-११२३/प्र.क्र. २२८/पदुम-१४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २४ ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा - या विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि. ३ ऑगस्ट, 2023 
प्रस्तावना - 

WAS आणि सागरी जिल्हयात, मत्स्योद्योग विकास धोरण निश्चित करण्यासाठी वाचा 
येथील शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त (मत्स्यव्यवसाय) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यास 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये अंशात: बदल करून मा.श्री.राम नाईक, पूर्व 
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश यांची अध्यक्ष म्हणून व सागरी जिल्हयातील 2 विधानसभा सदस्य व १ 
विधानपरिषद तसेच भूजलाशयीन जिल्हयातील २ विधानसभा व १ विधानपरिषद सदस्यांच्या 
नावांचा समावेश वाचा येथील शासन निर्णयामध्ये समाविष्ट करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णय: 

भूजलाडायीन आणि सागरी जिल्हयात, मत्स्योद्योग विकास धोरण निश्चित करण्यासाठी वाचा 
येथील शासन निर्णयान्वये गठित समितीमध्ये अंशत: बदल करून मा.श्री.राम नाईक, पूर्व राज्यपाल, 
उत्तर प्रदेश यांची अध्यक्ष म्हणून व सागरी जिल्हयातील २ विधानसभा सदस्य व १ विधान परिषद 
तसेच yore जिल्हयातील 2 विधानसभा व १ विधानपरिषद सदस्यांच्या नावांचा 
खालीलप्रमाणे समावेश करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


अ.क्र सदस्य पदनाम 
1१ मा.श्री.राम नाईक, पूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष 
२ 'मा.श्री.महेश बालदी, विधानसभा सदस्य सदस्य 
३ ।मा.श्रीमती मनिषा चौधरी, विधानसभा सदस्य सदस्य 
४ ।मा.श्री.आशीष जयस्वाल, विधानसभा सदस्य सदस्य 
५. ।मा.श्री.पंकज भोयर, विधानसभा सदस्य सदस्य 
६ ।मा.श्री.रमेश पाटील, विधानपरिषद सदस्य सदस्य 
मा.श्री.प्रवीण दटके, विधानपरिषद सदस्य सदस्य 
आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ, मुंबई सदस्य 

| ao | o | उप सचिव (मत्स्यव्यवसाय), मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
Fae | १ | सह आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (भूजल), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य 
हि १ | सह आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (निमखारे), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य 
१२ | वैज्ञानिक, केद्रीय मत्स्यकी अनुसंधान संस्था (CIFE), मुंबई सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-११२३/प्र.क्र. २२८/पदुम-१४ 


१३ । सागरी जिल्हयातील सहकारी मच्छिमार संस्थांचे १ प्रतिनिधी सदस्य 
१४ | भूजल जिल्हयातील सहकारी मच्छिमार संस्थांचे १ प्रतिनिधी सदस्य 
१५ । केंद्रीय समुद्री मत्स्यिको अनुसंधान संस्था (CMFRI), मुंबई यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
१६ | महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
१७ | मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील सेवाभावी संस्थांचे (NGO) २ प्रतिनिधी सदस्य 
१८ | सह आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (सागरी), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य सचिव 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८२४११४३३६३००१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


KISHOR 
MAHADEO 
JAKHATE 


Digitally signed by KISHOR MAHADEO JAKHATE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=83112e1445917d0a21fbab36d7cOff41 e09863c93 
a2e62ea1b0c01da16b7a161, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=032A6ACBFD529D66DD76E26EAB14B28C6 
DD07D2F776E529B44BA2CB45324C503, cn=KISHOR 
MAHADEO JAKHATE 

Date: 2023.08.24 11:45:56 +05'30° 


(किशोर जकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 

. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांचे प्रधान सचिव 
. मा.श्री.राम नाईक, पूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश 

. मा. मंत्री / राज्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव (सर्व) 

. मा.श्री.महेशा बालदी, विधानसभा सदस्य 

. मा.श्रीमती मनिषा चौधरी, विधानसभा सदस्य 

. मा.श्री.आश्ीष जयस्वाल, विधानसभा सदस्य 

. मा.श्री.पंकज भोयर, विधानसभा सदस्य 

९. 


मा.श्री.रमेश पाटील, विधानपरिषद सदस्य 


१०.मा.श्री.प्रवीण दटके, विधानपरिषद सदस्य 

११.मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
१२.आयुक्‍्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१३.वैज्ञानिक, केंद्रीय मत्स्यकी अनुसंधान संस्था (CIFE), मुंबई 
१४.केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्था (CMFRI), मुंबई 
१५.महाराष्ट्र Fal व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर 
१६.सहआयुकक्‍्त मत्स्यव्यवसाय (सागरी/ भूजल/ निमखारे), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१७.प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय विभाग (सर्व) 
१८.सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय (सर्व) 
१९.निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


